भूमि अभिलेख विभागातील अस्थायी 
पदांना दि. ०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१ 
पहिला मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २६ एप्रिल, २०२३ 


संदर्भ:-१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. आस्था-२००१/प्र.क्र.२७३/ल-१, दि. २०.१०.२००३ 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.आस्था-१०००/१८४/प्र.क्र.१५५/ल-१, दि. २९.०७.२००८ 
3) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.२६४/ल-१, दि. ३०.०५.२०१६ 
४) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१, दि.१४.१०.२०२० 
५) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. ईएसटी-२०१८/प्र.क्र.१२६/ई-८ दि.०८/०९/२०२० 
६) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१, दि.१८.०४.२०२२ 
७) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१, दि.४.१०.२०२२ 
८) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ८.०२.२०२३ 
९) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. जआपु- 

१४०१७/१/२०२३/आस्था-४, दि.३१/०१/२०२३. 
प्रस्तावना:- 


भूमि अभिलेख विभागातील ९३९७ पदांचा आकृतीबंध संदर्भिय क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूर 
करण्यात आला आहे. या पदांपैकी १८२४ पदे अस्थायी आहेत. या व्यतिरीक्त संदर्भिय क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये ३२ तालुक्यांसाठी एकूण २८८ अस्थायी पदे नव्याने निर्माण करण्यात आलेली आहेत. याप्रमाणे भूमी 
अभिलेख विभागातील एकूण ९६८५ पदांपैकी एकूण २११२ पदे अस्थायी आहेत. तसेच संदर्भिय क्र.४ येथील शासन 
निर्णयान्वये नवनिर्मित पालघर जिल्ह्यासाठी नवीन जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयाची स्थापना 
करण्याकरीता जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवर नवीन 
३ अस्थायी पदे निर्माण करण्यास शासनाने परवानगी दिलेली आहे. तसेच संदर्भिय क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये 
उपजिल्हाधिकारी तथा राज्य समन्वयक ई-फेरफार हे अस्थायी पद नव्याने अंतर्भूत करण्यात आलेले आहे. सदर 
पदास संदर्भिय क्र. ७ चे शासन निर्णयान्वये दि. ०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली 
आहे. भूमी अभिलेख विभागातील कामाचा व्याप विचारात घेता, भूमि अभिलेख विभागातील अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देणे आवश्‍यक असल्याने सदर २११६ अस्थायी पदांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संदर्भिय 


क्र.9 येथील शासन निर्णयान्वये सदर अस्थायी पदांना देण्यात आलेली मुदतवाढ दि.२८.०२.२०२३ रोजी संपुष्टात 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१ 

येत आहे. संदर्भ क्र.९ नुसार भूमि अभिलेख विभागाकडील कामाचा व्याप पाहता अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची 
विनंती जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांनी केली आहे. आता, संदर्भिय क्र.८ 
येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर एकूण २११६ अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२३ 
ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या संदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे 


निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय 


१. भूमि अभिलेख विभागातील सोबतच्या परिशिष्ट- १ ते ५ मध्ये दर्शविळेळी एकूण २११६ अस्थायी पदे 


दि. ०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. भूमिअभिलेख विभागातील सदर अस्थायी पदे ही त्या-त्या संवर्गातील तात्पुरती वाढ आहे असे समजण्यात 
यावे आणि त्या पदधारकांना अनुज्ञेय असलेले वेतन व भत्ते यावरील खर्च, खाली दर्शविलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत 


सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ) परिशिष्ट-१ मधील १५ पदांसाठीचा खर्च, “मागणी क्र. सी-१-२०२९ जमीन महसूल, (००) (१०२) सर्वेक्षण 
व जमाबंदीची कामे, (००) (०१) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे (२०२९ 


०३४२) (दत्तमत)” 


ब) परिशिष्ट-२ मधील ५३ पदांसाठीचा खर्च, “मागणी क्र सी-१-२०२९ जमिन महसूल, (००) (१०२) सर्वेक्षण व 


जमाबंदीची कामे, (००) (०३) नगर भूमापन कामावरील वसुलीयोग्य खर्च (२०२९ ०३७८) (दत्तमत)” 


क) परिशिष्ट-३ मधील १७०० या पदांसाठीचा खर्च, “मागणी क्र. सी-१-२०२९ जमिन महसूल, (००) १०३ भूमि 


अभिलेख, (०२) जिल्हा भूमि अभिलेख, (०२) (०१) संचालक भूमि अभिलेख (२०२९ ०४२२) (दत्तमत)” 


ड) परिशिष्ट-४ मधील ३४८ या पदांसाठीचा खर्च मागणी, “क्र. सी-१-२०२९ जमिन महसूल, (००) (१०३) भूमि 
अभिलेख, (०१) हहर भूमि अभिलेख, (०१) (०१) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) 


पुणे (२०२९ ०३९६) (दत्तमत)” 


३. संदर्भिय क्र.८ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव 
समितीची मान्यता दि.३१.०८.२०२३ पूर्वी मिळविणे अनिवार्य असून यानंतर सुधारीत आकृतीबंध निश्चित 
करण्याकरीता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही. त्याअनुषंगाने, जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि 
अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पुणे यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 

पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१ 

४. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४ वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.०४.१०.२००४ तसेच, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३ 
अन्वये सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा झासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ae सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४२६१८४३३५३६१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SANJAY BANKAR 


यांये DN: CN = SANJAY BANKAR, C = IN, S = 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, SANJAY MAHARASHTRA, OU ~ REVENUE AND 
BA N KA R FOREST DEPARTMENT 
Date: 2023.04.26 18:49:38 +05'30' 
(संजय बनकर) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 
१) जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


) 
) विभागीय आयुक्त, कोकण , पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, नाशिक, 
) प्रधान महालेखापाल १ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर, 
) सर्व जिल्हाधिकारी तथा पदसिध्द उप संचालक भूमि अभिलेख, 
) उप संचालक भूमि अभिलेख, कोकण/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर/नाशिक. 
) सर्व जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख (मुंबई हहर वगळून), 
) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 
) अधिदानव लेखा अधिकारी वांद्रे, मुंबई -४०० ०५१. 
१०) सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालये. 
११) प्राचार्य, औरंगाबाद प्रशिक्षण शाळा (भूमि अभिलेख), औरंगाबाद, 
१२) वित्त विभाग व्यय-१०/ आ.पु.क कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
१४) कार्यासन अधिकारी ब-१/ई-६,महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
१५) निवड नस्ती (ल-१) कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१ 


(शासन निर्णय क्र.आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१, दि. २६.०४.२०२३ सोबतची परिशिष्ट) 


परिशिष्ट - ९ 


महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१, दि. २६.०४.२०२३ 


अन्वये भूमि अभिलेख विभागातील २११६ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. 


या पैकी “मागणी क्रमांक सी-१-२०२९ जमीन महसूल, (००) (१०२) सर्वेक्षण ब जमाबंदीची कामे, (००) (०१) जमाबंदी 


आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे (२०२९ ०३४२) (दत्तमत)” या लेखा MAT वेतन व भत्ते अदा 


करावयाच्या १५ पदांचा कार्यालय निहाय व पदनिहाय तपशिल दर्शविणारा ASAT. 


ग्या कार्यालय निहाय पदांची संख्या 
तन 
पदनाम डय ज.आ. उपसंचालक भूमि अभिलेख एकूण 
णी 
कार्यालय | पुणे | मुंबई | नाशिक गत | अमरावती | नागपूर 
२ 3 i षु हिचं २ 3 a षु शबि 
उपसंचालक भूमि | 5-२३ 
अभिलेख वाता a शि दि वि पि दि = Q 
२०८७०० 
उप जल्हाधव $-२० 
क Se ७६१००- 2 री ह दि | EG शि 2 
२७७५०० 
च S-23 
3 ३ Yoo- a if 3 चि 3 v g g R 
११२४०० 
निम्नश्रेणी S-2¥ 
लघूलेखक ee a y . a | a रि g 
१२२८०० 
4 a 8 3 3 1. १ १५ 
BANKAR Sg र 0 कवा 
(संजय बनकर) 
शासनाचे सह सचिव 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था. -२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१ 
(शासन निर्णय क्र.आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१, दि. २६.०४.२०२३ सोबतची परिशिष्ट) 
परिशिष्ट - २ 
महाराष्ट्र शासन महसूल ब बन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१, दि. २६.०४.२०२३ 
अन्वये भूमि अभिलेख विभागातील २११६ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिली 
आहे. या पैकी “मागणी क्रमांक सी-१-२०२९ जमिन महसूल, (००) (१०२) सर्वेक्षण ब जमाबंदीची कामे, (००) (०३) शहर 
सर्वेक्षण कामाचा बसूलीयोग्य खर्च (२०२९ ०३७८) (दत्तमत)” या लेखा शोर्षाखाली वेतन व भत्ते अदा करावयाच्या ५३ 


पदांचा कार्यालय निहाय व पदनिहाय तपशिल दर्शविणारा तक्ता. 


अ.क्र. पदनाम | पदे | water | at | 
Ly २ 3 v ष्‌ 
g विशेष उप अधीक्षक भूमि g माबंदी आयुक्‍त कार्यालय पुणे | 58-१५ ४१८००-१३२३०० 
अभिलेख नगर भूमापन 

२ i 1 २ माबंदी आयुक्‍त कार्यालय पुणे । 58-१५ ४१८००-१३२३०० 

२ शिरस्तेदार १ उपसंचालक भूमि अभिलेख 5-१३ २३५४००- १९२४०० 
नाशिक 

४ | प्रमूख लिपीव २ उपसंचालक भूमि अभिलेख 5-१३२ ३५४००- ११२४०० 
नाशिक 

ष्‌ बण भूमापक 3 उपसंचालक भूमि अभिलेख 5-८ २५५००-८११०० 
नाशिक 

६ | कनिष्ठ feta ११ | उपसंचालक भूमि अभिलेख 5-६ १९९००- ६३२०० 
नाशिक 

७ सविस्तर भूमापक ११ | उपसंचालक भूमि अभिलेख S-& १९९००- ६२३२०० 
नाशिक 

८ कशी भूमापक २ माबंदी आयुक्‍त कार्यालय पुणे | 5-६ १९९००- ६३२०० 

९ eee | २ माबंदी आयुक्‍त कार्यालय पुणे | 5-६ १९९००- ६३२०० 

१० | आदेशिका वाहक २ जमाबंदी आयुक्‍त कार्यालय पुणे । 5-३ १६६००- ५२४०० 

१९ । शिपाई २ जमाबंदी आयुक्‍त कार्यालय पुणे $-१ १५०००- ४७६०० 

१२ । शिपाई १४ | उपसंचालक भूमि अभिलेख 8-१ १५०००- ४७६०० 
नाशिक 

एकूण GR 


SANJAY BANKAR 


(संजय बनकर) 
शासनाचे सह सचिव 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१ 


शासन निर्णय क्रमांक-आस्था-१०९९/६६०/प्र.क्र.१५२/ल-१, दि.२७.०१.२००३ अन्वये नव्याने १६ अस्थायी पदे व शासन 


(शासन निर्णय क्र.आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१, दि.२६.०४.२०२३ सोबतची परिशिष्ट) 
परिशिष्ट - ३ 


महाराष्ट्र शासन महसूल ब बन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आस्था-२०१९/प्र.क्र.२०२/ल-१, दि. २६.०४.२०२३ 
अन्वये भूमि अभिलेख विभागातील २११६ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. 


निर्णय, आस्था-१०००/१८४/ प्र.क्र.१५५/ल-१, दि.२१.०७.२००८ च्या आदेशाने २८८ अस्थायी पदे नव्याने मंजूर करण्यात 
आली आहेत. तसेच शासन निर्णय क्र.संकोर्ण-२०१४/प्र.क्र.२६४/ल-१, दि.३०.०५.२०१६ अन्वये ३ पदे नव्याने मंजूर 
करण्यात आली आहेत. सदर पदे अस्थायी असल्याने “मागणी क्रमांक सी-१-२०२९ जमिन महसूल, १०३ (०२) (०२) जिल्हा 
भूमि अभिलेख, (०२)(०१) संचालक भूमि अभिलेख (२०२९ ०४२२) (दत्तमत)” या लेखा शौर्षाखाली वेतन F भत्ते अदा 
करावयाच्या १७०० पदांचा कार्यालय निहाय ब पदनिहाय तपशील दर्शविणारा TERT. 


अ. । पदनाम शिडी कार्यालय निहाय पदांची संख्या एकूण 
क्र. उपसंचालक भूमि अभिलेख 
पुणे | मुंबई | नाशिक | औरंगाबाद | अमरावती | नागपूर 
१ २ 3 ¥ | 4 & 9 ८ ९ । १० 
१ जिल्हा अधीक्षक | 8-२० १ १ २ ३ २ 3 १२ 
भूमि अभिलेख | ५६१००-१७७५०० 
२ ।उप अधौक्षव S-24 २. lla ण ३८ २१ २६ | ९६ 
भूमि अभिलेख | ४१८००-१३२३०० 
3 aT S-24 हि णं षि g iM | १ 
औरंगाबाद ४१८००-१३२३०० 
प्रशिक्षण शाळा 
४ प्रमूख लिपोक | 5-१३ = | २ g g g २ | १० 
३५४००- ११२४०० 
५ ।शिरस्तेदार S-23 २ | ७ ष्‌ ८ g ८ 38 
३५४००- ११२४०० 
६ ।मुख्यालय 5-१३ ६ | ९ | १० 8 १२ १८. | घड 
सहाय्यक ३५४००- ११२४०० 
७ ।निमतानदार 5-८ २१ । २२ । २५ १६ १२ । ३५ । RRR 
२५५००-८११०० 
८ ।कनिष्ठ लिपीक | ५-६ ३३ । २२ । २२ ष्र २० ३६ | १८५ 
१९९००- ६३२०० 
९ |भूकरमापक 5-६ ue | we | ६९१ av ५१ | ८१ | ३१९ 
१९९००- ६३२०० 
१० ial S-& १० | ७ । ११ | १२ २२ । ६२ 
१९९००- ६३२०० 
११ 'अभिलेखपाल । 5-६ १२ | १३ | ew १७ aw ३२ । १०२ 
१९९००- ६३२०० 
१२ ae 5-६ ६ ६ ण १८ ८ १४ | ५७ 
१९९००- ६३२०० 
१३ ।न.भूलिपीव S-& ६ | & ष्‌ १८ ८ १४ | ५६ 
१९९००- ६३२०० 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१ 


अ. । पदनाम hol कार्यालय निहाय पदांची संख्या एकूण 
क्र. उपसंचालक भूमि अभिलेख 
पुणे | मुंबई | नाशिक | औरंगाबाद | अमरावती | नागपूर 

g २ ३ ला! & ७ ८ ९ | १० 

शड — S-& ६ | ७ ण १६ ८ १७ | ५९ 
१९९००- ६३२०० 

१५ आवक जावक | 8-६ ६ | ७ ण्‌ १९ नि १७ | ६० 
लिपीक १९९००- ६३२०० 

१६ ।वाहन चालक | 5-६ २ | 8 २ २ g २ | १० 
१९९००- ६३२०० 

१७ ।नाईक/हवालदार | 8-३ go | १५ | १५ २५ gw । २३ | १०२ 
/दफ्तरबंद १६६००- ५२४०० 

Re =) 5-१ ५१ | ४३ | ५२ ८९ ४९ | ७९ | ३४३ 
१०५०००- ४७६०० 

एकूण २२९ | २११ | २४५ | ३६६ २४० | ४०९ | १७०० 

BANKAR cone ee 
(संजय बनकर) 
शासनाचे सह सचिव 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१ 


भत्ते अदा करावयाच्या ३४८ पदांचा कार्यालय निहाय ब पदनिहाय तपशील दर्शविणारा तक्‍ता. 


(शासन निर्णय क्र.आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१, दि. २६.०४.२०२३ सोबतची परिशिष्ट) 


परिशिष्ट - ४ 


महाराष्ट्र शासन महसूल ब बन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१, दि. २६.०४.२०२३ 
अन्वये भूमि अभिलेख विभागातील २११६ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. 
या पैको “मागणी क्रमांक सी-१-२०२९ जमिन महसूल,(००)(१०३) भूमि अभिलेख, (०१) शहर भूमि अभिलेख, (०१ ) (०१) 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे (२०२९ ०३९६) (दत्तमत)” या लेखा शिर्षाखाली वेतन व 


अ. पदनाम वेतनश्रेण् कार्यालय निहाय पदांची संख्या एकूण 
ie उपसंचालक भूमि अभिलेख 
पुणे | मुंबई | नाशिक । औरंगाबाद | अमरावती | नागपूर 
8 र ३ 4 ष्‌ द ७ ८ ९ १० 
g नगर भूमापन | S-24 i द | i] oa हिं & 
अधिकारी ; 
४१८००-१३२३०० 
२ | प्रमूख लिपोक | ५-१३ ३ २ १ शि शि शि & 
२३५४००- १९१२४०० 
२ शिरस्तेदार | 5-१३ 3 ण | पिं | वि ८ 
२३५४००- १९१२४०० 
४ | परिरक्षण भूमापक | 5-८ २३२ | ५ ३० 3x २२ २६ | ९४९ 
२५५००-८११०० 
५।॥ न.भूव 5-८ शि | a i | 2 2 ¥ 
परीरक्षण भूमापक आ तळे 
६ | कनिष्ठलिपीक | 5-६ ७ | ३ २ g i | ¥ 29 
१९९००- ६२२०० 
७ | उतारालिपिक | 5-६ २ डु a | I | शि नि 
१९९००- ६३२०० 
८ टंकलेखक S-& 3 3 | | | | | iy द 
१९९००- ६३२०० 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१ 


९ क/हवलदार | 5-३ शि १ 7 ति ति वि १ 
१६६००- ५२४०० 
१० bell S-2 ३७ । १७ २८ २९ gu १९ १४५ 
१५०००- ४७६०० 
'एकूण ८७ VE GQ av ३९ GR ३४८ 
Digitally signed by SANJAY BANKAR 
SANJAY ला ape ii 
BANKAR ४ कीक 
(संजय बनकर) 
शासनाचे सह सचिव 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१ 


(शासन निर्णय क्र.आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-९, दि. २६.०४.२०२३ सोबतचे परिशिष्ट) 
परिशिष्ट - ५ 
महाराष्ट्र शासन महसूल ब बन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१, दि. २६.०४.२०२३ 


अन्वये भूमि अभिलेख विभागातील २११६ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिलेल्या 


२११६ अस्थायी पदांबाबत वेतन भत्ते अदा करण्याचा गट अ ते गट ड पदांचा पदनिहाय वर्गीकरण दर्शविणारा तक्‍ता 


अ. लघलेखक गट-क गट-ड 
क लेखा शिर्ष गट-अ | गट-ब (निम्नश्रेणी) पस२ ।पस३ | vay वि ee एकूण 


ण २ 3 v ष्‌ द्‌ a ८ ez hae | ae 


१ | क्रमांक सो-१-२०२९ FA २ g १२ | | र १५ 
महसूल, (००) (१०२) सर्वेक्षण व 
जमाबंदीची कामे, (००) (०१) 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि 
संचालक भूमि अभिलेख 
(म.राज्य) पुणे (२०२९ ०३४२) 
(दत्तमत) 


२ | क्रमांक सी-१-२०२९ जमिन - 3 प्‌ 3 3 २८ - १६ । ५३ 
महसूल, (००) (१०२) सर्वेक्षण व 
जमाबंदीची कामे, (००) (०३) 
नगर भूमापन कामावरील 
बसूलीयोग्य खर्च (२०२९ 
०३७८) (दत्तमत) 


३ | क्रमांक सो-१-२०२९ जमिन RR ९७ रि १०५ १३१ ९१० १०२ ३४३ | १७०० 
महसूल, (००) १०३ भूमि 
अभिलेख, (०२) जिल्हा भूमि 
अभिलेख, (०२) (०१) संचालक 
भूमि अभिलेख (२०२९ ०४२२) 
(दत्तमत) 


४ । क्रमांक सी-१- २०२९ जमिन रि || gw  ।१९५३ ।२९ |९१ १४५ | ३४८ 
महसूल,(००) (१०३) भूमि 
अभिलेख, (०१) शहर भूमि 
अभिलेख, (०१) (०१) जमाबंदी 
आयुक्‍त आणि संचालक भूमि 
अभिलेख (म.राज्य) पुणे 
(२०२९ ०३९६) (दत्तमत) 


एकूण Rw १०६ aa १३४ । २८७ | ९६७ । १०३ । HOW | ९११६ 


SANJAY BANKAR ® 


(संजय बनकर) 
शासनाचे सह सचिव 


पृष्ठ १० पैकी १० 


